Reg. No . NP CITY/ 236/ 2018 - 20 


AN 


VEE4A 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५- ११ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - २८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १-९ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : -( १) नगर विकास विभागाची अधिसूचना दिनांक १२ मे २००० मधील परिच्छेद एम ४१ , 

( २ ) श्री . शलभ विजय वर्गी राहणार लॉ कॉलेज चौक, धरमपेठ , नागपूर यांचा अर्ज दिनाक ११- १२ - २०१५ , 
( ३ ) वरिष्ठ उपसंचालक , भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय , नागपूर यांचे पत्र क्र . प्राकाना / खप्र / २४९/ २०१६ / १५५ , 

दिनांक २७ - १- २०१६ . 
( ४ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . खाणकाम क्षेत्र/ मौजा सायकी / ता . उमरेड / 

ससंनाग/८९५ , दिनांक १२- ५ - २०१६ . 
क्रमांक . कक्ष-२१ - खनि - आरेखक - कावि- ७९ - २०१६ . 

मौजा सायकी तहसिल उमरेड ख .क्र . १२४/ १ , १२४/ २, १२५/ २, १२५ / ३, १२५ / ५ , १२६ , १३८ , १३९ , १४० / ३ , १४०/ ४ , १४१ , १४२ , १४३ , 
१४४ , १४५ , १४६ , १४७/ १, १४८ , १४९ , १५०/ २ , १५१, १५२ , १५४ , १५५/ १, १५५/ २, १५६ , १६३/१ , १६३/ २, आराजी ४५. ७२ हे . आर 
ना -एक - १ (१५७२ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


मौजा परसोडी तहसिल उमरेड ख . क्र . ८९ / २ आराजी २. ६९ हे . आर एकूण आराजी ४८ . ४१ हे . आर जिल्हा नागपूर क्षेत्र दगडखाण क्षेत्रात समाविष्ट 
करण्याबाबत या कार्यालयास अर्ज सादर प्राप्त झालेला आहे . त्याअनुषंगाने उपसंचालक , भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय , नागपूर व नगर 
रचना व मुल्य निर्धारण विभाग , नागपूर यांचे ना - हरकत अभिप्राय मागविण्यांत आले असून खालीलप्रमाणे आहे ; 

ज्याअर्थी, उपसंचालक , भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, नागपूर व नगर रचना व मुल्य निर्धारण विभाग , नागपूर यांनी शासनाचे नगर 
विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . दिनांक १२ मे २००० मधील परिच्छेद एम- ४१ अंतर्गत निर्देशानुसार मौजा सायकी तहसिल उमरेड ख .क्र . १२४/ १ , 
१२४/ २, १२५/ २ , १२५/ ३, १२५/ ५ , १२६ , १३८ , १३९ , १४० / ३ , १४०/ ४ , १४१ , १४२, १४३, १४४ , १४५ , १४६, १४७/ १ , १४८ , १४९ , १५० / २ , 
१५१ , १५२ , १५४ , १५५ / १ , १५५/ २, १५६, १६३/ १ , १६३/ २, आराजी ४५. ७२ हे . आर मौजा परसोडी तहसिल उमरेड ख . क्र . ८९/ २ आराजी २. ६९ 
हे . आर एकूण आराजी ४८.४१ हे. आर क्षेत्र खाणकाम क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास सलग क्षेत्र ४० हे . आर पेक्षा जास्त क्षेत्राची पूर्तता होत असल्याने तसेच 
दगडखाणीकरिता परवानगी देण्यास हरकत नसल्याबाबत कळविले आहे . 


त्याअर्थी मी , सचिन कुर्वे जिल्हाधिकारी, नागपूर गौण खनिजाची उपलब्धता व मागणी लक्षात घेऊन मौजा सायकी, तहसिल उमरेड ख . क्र . 
१२४/ १, १२४/ २, १२५/ २ , १२५/ ३, १२५ /५ , १२६, १३८ , १३९ , १४०/ ३ , १४० / ४ , १४१, १४२, १४३ , १४४ , १४५ , १४६ , १४७/ १, १४८ , १४९ , 
१५०/२, १५१, १५२ , १५४ , १५५ / १, १५५/ २, १५६, १६३/१, १६३ / २, आराजी ४५. ७२ हे. आर मौजा परसोडी, तहसिल उमरेड ख .क्र . ८९/२ आराजी 
२. ६९ हे . आर एकूण आराजी ४८ . ४१ हे . आर क्षेत्र उपयुक्त खाणकाम क्षेत्रामध्ये नगर विकास विभागाचेदिनांक १२ मे २००० मधील परिच्छेद एम - ४१ 
मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार मौजा सायकी , तहसिल उमरेड ख . क्र . १२४/ १ , १२४/ २ , १२५ / २ , १२५ / ३ , १२५ / ५ , १२६ , १३८ , १३९ , १४०/ ३, 
१४०/४, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७/१, १४८ , १४९, १५०/२, १५१, १५२, १५४ , १५५/ १, १५५ /२, १५६ , १६३ /१, १६३/ २, आराजी 
४५ . ७२ हे . आर मौजा परसोडी, तहसिल उमरेड ख . क्र . ८९ / २ आराजी २. ६९ हे . आर एकूण आराजी ४८ . ४१ हे . आर या अधिसूचित खाण क्षेत्रात 
समाविष्ट करण्याकरिता जाहीर करीत आहे . 


दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 
वाचा : -( १) मो . असद अब्दुल गफार रंगुनवाला , राहणार नागपूर यांचा अर्ज दिनांक २६ - ११ - २०१३ , 
(२) वरिष्ठ उपसंचालक , भुविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय , नागपूर यांचे पत्र क्र . प्राकाना/ खनि/२१३ / २०१४ / ४४५ , 

दिनांक १९ - ४ - २०१४ , 
( ३ ) प्र. सहसंचालक , नगर रचना व मुल्य निर्धारण विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्र . प्रा . यो नागपूर / दगडखाण / मौ . म्हसाळा/ सहसंचानाग / 

२८२ , दिनांक ४- ३ - २०१४ , 
( ४ ) अधीक्षक अभियंता , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांचे पत्र क्र . प्रा . यो ./ ना . सु .प्र. मेट्रो/ ९० , दिनांक ३० - ७-२०१४. 

( ५) या कार्यालयाची अधिसूचना दिनांक ६-४-२००५ . 
क्रमांक डेस्क - २१ - खनिकर्म - आरेखक - कावि - ४५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, उपसंचालक, नगर रचना, नागपूर व उपसंचालक , भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांनी शासनाचे नगर विकास विभागाचे 
अधिसूचना क्र . दि . १२ मे , २००० मधील परिच्छेद एम - ४१ अंतर्गत निर्देशानुसार मौजा मोहगाव , ख. क्र . ५६ , ५७, ५८ , ५९ आराजी ७. ४६ हे . आर 
मौजा झिल्पी ( मोहगाव) ख . क्र . २८ / १, २८ / २ , २८/ ३, २७, २९ आराजी ७.७५ हे . आर , मौजा मेटाउमरी , ख.क्र . ८६/ १, ८६/ २, ८६/३ , ८७/ १ , 
८७/ २, ८७/ ३, ८८ , १०१, १०२, १०३ , १०४ आराजी ४१. १२ हे . आर व मौजा म्हसाळा ख . क्र . १२५ , १२६ आराजी १ .९७ हे. आर ( एकूण आराजी 
५८ .३० हे . आर) क्षेत्र तालुका हिंगणा, जि . नागपूर स्थळ निरीक्षण करून 

( १) सदर ठिकाणी दगड ( बसाल्ट ) चे गौण खनिज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. 


( २ ) सदर ठिकाणी पोच रस्ता उपलब्ध आहे . 


( ३ ) सदर परिसरात संलग्नतेने एकूण ५८ . ३० हे . आर जागेत दगड उपलब्ध आहे . 


या कारणास्तव वरील क्षेत्र या कार्यालयाची अधिसूचना दिनांक ६- ४- २००५ अन्वये खाणकाम क्षेत्रात ( Mining Zone ) समाविष्ट करण्यात आले 
होते . याच क्षेत्रालगत संलग्न मौजा म्हसाळा, तहसिल हिंगणा येथील ख .क्र . १०७, १०९ , १२० , १२१ , १२२ , १२३ एकूण आराजी २८. १५ हे. आर क्षेत्र 
खाणकाम क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


( १) वरिष्ठ उपसंचालक , भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय प्रादेशिक कार्यालय नागपूर , 
( २ ) नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 

तसेच ( ३) सहा. संचालक नगर रचना, नागपूर यांनी अटीच्या अधिन राहून खाणकाम क्षेत्र घोषित करण्याबाबत हरकत नसल्याबाबत कळविलेले 
आहे , 

त्याअर्थी, मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर, नगर विकास विभागाने दिनांक २०-२- १९९३ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार व महाराष्ट्र 
गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) नियम २०१ च्या अधिन राहून उक्त क्षेत्रात खाणकाम परवानगी देत आहे. 


नागपूर : 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 
वाचा : - ( १ ) श्री . एस . डी . गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , हिंगणघाट यांचे पत्र क्र .१६२/ २०१७ , दिनांक २८ - ०९ 

२०१७ विशेष नैमित्तीक रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व वैद्यकीय प्रमाणपत्र. 


( २) शासन निर्णय क्र . अरजा- २४९८ - ०१ - सेवा -९ , दिनांक २० मार्च, १९९८ . 


क्रमांक ८५८- बी - ४-८ - २०१७. 

__ श्री . एस . डी . गरड , ३ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , हिंगणघाट ह्यांची दिनांक २१ - ०९ - २०१७ ते २७ -०९ - २०१७ पर्यंत एकूण ०७ 
दिवसांची रजा उपरोक्त शासन निर्णयानुसार विशेष नैमित्तीक रजा म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . गरड हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचेपद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या ( ३ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , हिंगणघाट ) या पदावर पुढील आदेशापावेतो पुनर्नियुक्ती 
देण्यात येत आहे. 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 


आदेश 


क्रमांक ८६७- बी - २- १ - २०१७. 

श्री . मयुर ए. पवार , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पुलगाव ह्यांचा दिनांक १३ - ११ - २०१७ ते दिनांक १५- ११ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १० -११ -१७ च्या का . वे. नंतर ते दिनांक १६- ११ -२०१७ च्या कार्यालयापूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . स . ग . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगांव ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए . पवार , दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर . पुलगाव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए . पवार हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पुलगाव , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१, २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 


आदेश 


क्रमांक ८६८- बी -२- १- २०१७. 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक २३ - १० - २०१७ ते दिनांक २७ - १० - २०१७ पर्यंत एकूण ५ 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए . एस . भसारकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती शा . गो . 
अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शा . गो . अग्रवाल ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


आदेश 


क्रमांक ८६९ - बी - २ - १- २०१७. 

श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक ३० - १० - २०१७ ते दिनांक ०१- ११ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर . एन .बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर. वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह . दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


आदेश 


क्रमांक ८७० - बी - २ - १ - २०१७. 


श्रीमती आर . एन बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक ०६ - ११ - २०१७ ते दिनांक ०८ - ११ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर. एन . 
बंसल, सह. दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६८ . 


आदेश 


क्रमांक ८७१ - बी - २ - १- २०१७ . 

श्रीमती आर. एन .बंसल, सह . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १३- ११ -२०१७ ते दिनांक १५- ११- २०१७ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५-११ , शके १९३९ 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर. एन . बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६९ . 


आदेश 


क्रमांक ८७२- बी - २- १ - २०१७ . 


श्रीमती मंगला ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांची दिनांक ०८ - ११- २०१७ ते दिनांक १० -११ - २०१७ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७-११- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३-११- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती अंजू एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती मंगला 
ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मंगला ज . धोटे ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 


आदेश 


क्रमांक ८७३ - बी - २- १ - २०१७. 


___ श्रीमती एम . व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक ३० - १० - २०१७ ते दिनांक ३१ - १० -२०१७ 
पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती अंजू एस. शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एम . 
व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहिले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भाटिया , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


आदेश 


क्रमांक ८८९ - बी - २- १ - २०१७. 

श्रीमती एम . व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांची दिनांक २२ - ११ -२०१७ ते दिनांक २४ -११- २०१७ 
पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१- ११- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७- ११- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती मंगला ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एम . 
व्ही . भाटिया , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


ना - एक- २ ( १५७२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५- ३१ , २०१८ /माघ ५-११ , शके १९३९ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भाटिया ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश- ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 


आदेश 


क्रमांक ८९४ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्रीमती आर . एन . बंसल , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक २० - ११ - २०१७ ते दिनांक २४ - ११ - २०१७ पर्यंत एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर. एन .बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर. एन .बंसल ह्यावरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 


आदेश 


क्रमांक ८९५- बी - २- १ - २०१७. 

श्री . एन . एच. तिखे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, आष्टी ह्यांची दिनांक २७-११- २०१७ ते दिनांक ३० - ११ -२०१७ पर्यंत एकूण ०४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २४ - ११- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२- ११ - २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीप मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

मा . दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एन . एच . तिखे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर,- आष्टी यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एच .तिखे हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, आष्टी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 


आदेश 


क्रमांक ८९६ - बी - २- १ - २०१७. 


श्री . एस. जी . ठाणेदार , तत्कालीन ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा यांची दिनांक २८ - ०७- २०१७ ते दिनांक ३० - ०७- २०१७ पर्यंत 
एकूण ०३ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . एस . जी . 
ठाणेदार , तत्कालीन ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ /माघ ५- ११ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस . जी . ठाणेदार हे वरील 
कालावधित रजेवर गेले नसते तर तत्कालीन ६ वे दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी ,वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 


कार्यरत राहीले असते . 


दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ . 


आदेश 


क्रमांक ८९९- बी - २ - १ - २०१७. 


श्रीमती एस . एन . माने - गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांची दिनांक १३- ११- २०१७ ची ०१ दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . आशीष अ . अयाचित , सह . दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , वर्धा यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एन . माने 


गाडेकर, मुख्य न्यादंडाधिकारी , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . माने-गाडेकर , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७६ . 


आदेश 


क्रमांक ९०० - बी - २- १ - २०१७. 


श्रीमती एस . एन . माने - गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांची दिनांक ०४- १२ - २०१७ ते दिनांक ०६ - १२- २०१७ पर्यंत ०३ दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक ०२ -१२- २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०७- १२ - २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . एन . मर्क , २ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एन . माने 


गाडेकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ब चे टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . माने-गाडेकर , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा : 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७. 


वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत 


बुधवार , जानेवारी १७ , २०१८ / पौष २७ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी-१०७६- ६३९२३- एम- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट- कलम ( १) चे खंड (पाच ) आणि ( सहा) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करुन मी , शैलेष नवाल , जिल्हाधिकारी ,वर्धा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजीले आहे त्या 
अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ , पोट- कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २५ जानेवारी २०१८ नंतर विचारात घेतल्या 
जाईल . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना या कार्यालयाकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जाणार आहेत . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक अका -जिमंअ- महगा - कावि- १७- २०१८ . 

शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी- १०७६-६३९२३-एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ या अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट- कलम ( १) चे खंड ( पाच) आणि ( सहा) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती 
मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करुन मी , शैलेष नवाल , जिल्हाधिकारी,वर्धा याद्वारे दिनांक २५ जानेवारी २०१८ पासून . 

( १) बोरगाव , हरिशवाडा व भादोड , तह. आर्वी, जि . वर्धा या पुनर्वसित गावास वर्धाजिल्ह्याच्या देवळी तालुक्यातील बोरगांव (पुनर्वसन) या 
नावाने ओळखण्यात येईल . 


मल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २५-३१ , २०१८ / माघ ५- ११, शके १९३९ 


(२ ) यापुर्वी देवळी या गावाच्या क्षेत्रात असलेला भूमापन क्र . ५९०, ९७२ , ५९१ व ५९२ यावर बोरगांव गावाचा अभिन्यास तयार करून 
वसविण्यात आलेले असल्याने सर्वे क्र . ५९० , ९७२ , ५९१ व ५९२ चे क्षेत्र बोरगांव ( पुनर्वसन ) हे समाविष्ट राहील . देवळी या गावाचे इतर क्षेत्र त्याच 
गावामध्ये समाविष्ट राहील . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी-१०७६- ६३९२३- एम -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचेकलम ४ , पोट - कलम ( १ ) चे खंड ( पाच ) आणि ( सहा) या खालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करुन मी , शैलेष नवाल , जिल्हाधिकारी , वर्धा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजीले आहे त्या 
अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा दिनांक २५ जानेवारी २०१८ नंतर विचारात 
घेतल्या जाईल . 

___ उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना या कार्यालयाकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या विचारात 
घेतल्या जाणार आहेत . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक अका-जिमंअ- महगा- कावि -१८ - २०१८ . 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी-१०७६- ६३९२३ - एम -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ या अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४, पोट-कलम (१) चे खंड (पाच) आणि ( सहा) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती 
मला प्रत्यायोजीत करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करुन मी , शैलेष नवाल , जिल्हाधिकारी , वर्धा याद्वारे दिनांक २५ जानेवारी २०१८ पासून . 

( १) कानकाटी या पुनर्वसित गावास वर्धा जिल्ह्याच्या समुद्रपूर तालुक्यातील कानकाटी ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

( २) यापुर्वी कानकाटी या गावाच्या क्षेत्रात असलेला भूमापन क्र .३ यावर कानकाटी गावाचा अभिन्यास तयार करून वसविण्यात आलेले 
असल्याने सर्वे क्र . ३ चे क्षेत्र कानकाटी ( पुनर्वसन ) हे समाविष्ट राहील . कानकाटी या गावाचे इतर क्षेत्र त्याच गावामध्ये समाविष्ट राहील . 


वर्धा : 
दिनांक ९ जानेवारी २०१८ . 


शैलेष नवाल , 
जिल्हाधिकारी ,वर्धा. 


ना - एक - ३ ( १५७२ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


